बांधकाम कामगारांची ग्रामीण व शहरी भागात 
सहजतेने, तत्परतेने व गतीने नोंदणी व्हावी 
यासाठी “नोंदणी अधिकारी” घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांक : इबांका २०१७/प्र.क्र.३६९/कामगार-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा - १) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र. इबांका २०१७/प्र.क्र.३६९/कामगार-७ 
दिनांक ०२ जानेवारी २०१८ 


प्रस्तावना- 

संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातर्गत 
बांधकाम कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी कामगार विभागातील दुकाने निरीक्षक यांना नोंदणी अधिकारी म्हणून 
घोषित केले आहे. तथापि, दि. १८ एप्रिल २०१८ रोजीच्या अधिसुचनेन्वये दुकाने निरिक्षक यांच्या पदनामानात 
बदल करून त्यास सुविधाकार म्हणुन संबोधण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे संदर्भाधीन शासन निर्णयामध्ये 
तशी सुधारणा करणे आवश्‍यक होती. 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक- 

संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये दुकाने निरिक्षक यांना “नोंदणी अधिकारी” म्हणून घोषित केले आहे. तथापि 
दुकाने निरिक्षक या पदनामात बदल करुन त्यास सुविधाकार म्हणुन संबोधण्यास मान्यता दिल्याने, संदर्भाधीन 
शासन निर्णयामधील दुकाने निरिक्षक या पदनामा ऐवजी सुविधाकार असे वाचावे. 


सदर झासन निर्णय शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८११०२१४४८२७१०१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, DigitalivtonedeyShachaniont 


Sathe 
Date: 2018.11.02 14:54:56 +05'30' 


(शा. मा. साठे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१)मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
२)मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
३)मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 
४ मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव. 
५) सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांकः इबांका २०१७/प्र.क्र.३६९/कामगार-७ 


६) महाराष्ट्र राज्यातील सर्व मा.संसद सदस्य 
७ महाराष्ट्र राज्यातील सर्व मा.विधानसभा /मा.विधानपरिषद सदस्य 
८)अध्यक्ष, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई. 
९) सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालयीन विभाग. 
हा शासन निर्णय आपल्या अधिनस्त असलेल्या सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांच्या व सार्वजनिक 
उपक्रमांच्या निदर्शनास आणण्यात यावा. 
qo) सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
११) सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१२) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग 
१३) कामगार आयुक्‍त,कामगार भवन, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्वी, मुंबई- ५१. 
१४) सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई. 
१५) सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त 
१६) सर्व जिल्हाधिकारी 
१७) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१८) सर्व अपर/उप कामगार आयुक्त 
१९) सर्व उप जिल्हाधिकारी (रोहयो) 
२० सर्व कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
29) सर्व कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग 
२२) सर्व कार्यकारी अभियंता, विद्युत वितरण 
23) सर्व कार्यकारी अभियंता, जीवन प्राधिकरण 
२ क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ 
२५) सर्व गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती 
२६) सर्व मुख्याधिकारी, नगर परिषद 
२७ सर्व नोंदणी अधिकारी (इमारत व इतर बांधकाम कामगार) 
आपल्या अधिनस्त जिल्हयातील मनरेगा योजनेच्या सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणेच्या जिल्हा 
प्रमुखांच्या निदर्शनास सदर शासन निर्णय आणण्यात यावा. 
२८) सर्व जिल्हास्तरीय मनरेगा कार्यान्वयीन यंत्रणा प्रमुख 
२९) सर्व मंडळ सदस्य, विभाग - नाशिक, पुणे , नागपूर, औरंगाबाद, मुंबई कोकण. 
30) प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
39) उप सचिव (कामगार-७),यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३२) निवडनस्ती (कामगार ७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


